केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजना, सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते मार्च, २०२० करीता 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, दि.२८ मे, २०१२. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ०८ जुलै, २०१९. 

३. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी २०१९/प्र.क्र.४९/ 
अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. STA २०१९/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दिनांक १७.०५.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इंगांयो २०१९/प्र.क्र.४७/विसयो, 
दिनांक २४ जुले, २०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ४,००,००,०००/- (रुपये चार कोटी ad ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी एकूण तरतूदीच्या ६० टक्के 
म्हणजेच रुपये २,४०,००,०००/- इतका निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी संदर्भ क्रमांक ४ व ५ येथील शासन 
निर्णयान्वये माहे एप्रिल ते ऑक्टोबर, २०१९ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये २,४०,००,०००/- इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने उर्वरीत ४० टक्‍्क्यापैकी २० टक्के रुपये ८०,००,०००/- (रुपये 
ऐंशी लक्ष फक्त) म्हणजे एकूण तरतूदीच्या Co टक्के निधी वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. 

त्यानुषंगाने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेसाठी उर्वरित रुपये ८०,००,०००/- (रुपये 
ऐंशी लक्ष फक्त) माहे नोव्हेंबर, २०१९ ते मार्च, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये 
सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक 
विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण 
प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्वजिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ New CO Code 
वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप 
त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण 


शासन निर्णय क्रमांकः इंगांयो -२०१९/प्र क्र.४७/विसयो 


जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र.१ येथील 
परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाश्ीर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०८) (१२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग 
निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च, (२२३५ बी ०४९) "या ळेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा. 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ w.3 येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शार्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी 
हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून 
त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास वया कार्यासनास पाठवावी. 
तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न 
पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळलेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, 
त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. Blam निर्णयवित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२९/२०१९/व्यय १४, दिनांक १९.१२.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२८११४६५१०९२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirad 


. . 
DN: c=IN, ern laharash Social Welfi 
Dep: ostalCode=400032, st=M hi 


2.5.4.20=1675ab906bc1 ceaccfbc91a08ebb1af88bab8226074 


Ukirade | em 
(सु.वि. उकिरडे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई. 

१०. निवड नस्ती, विसयो. 


LC ०८ Aw A -0 


eon SG O&M 


पृष्ठ २ पैकी 2 


अ.क्र. 


जिल्हा 


नियंत्रक 
अधिकारी 
क्रमांक 


-o 
A 
an 
oc 


| a | मुंबई शहर ००२८ 
2 ।मुंबईउपनगर ॥१००२९ 
३ Jor ००३६ 
४ ।रायगड ९००१२ 
५ रत्नागिरी ००२३ 
६ सिंधुदूर्ग ९००१८ 
७  ।पालघर ००३७ 
कोंकण विभाग 
८  ।नाशिक ०००६ 


९ धुळे ९००२६ १०२ 


| 0 | 


| 39 | अहमदनगर Noo30 (4 
१ नंदुरबार ००२७ ४१५ 


4 

१०३ 

2 १६ 
R88 


गडचिरोली ००१३ 


३३ 


३४ ।जालना ००१५ 
५ 


२३६ 
3 लातूर Nooog ३८४ 
८५ 


३६ 


जळगाव 


उस्मानाबाद 


हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग 


००१० 


१ 
Q 

३ पुणे 

= sai 

७ 

सि 

a aoa 

2 ४ 

= ial 


Nooo 


0049 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.इंगांयो-२०१९/प्र.क्र.४७/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी, 


, २०२० सोबतचे सहपत्र. 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना 


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय 
दिव्यांग निवृत्तीवेतन 
योजना रु.३००/- द.म. 


0 


0 


| 0_| 


६०९ १२१११७ १२१११७ 
३८५ ७६५६९ ७६५६९ 
२०२८५ २०२८५ 
438 १०६२०२ १०६२०२ 
१५५१२ १५५१२ 
८२५३५ ८२५३५ 


२६६५० २६६५० 
२६६५० २६६५० 
१५५५२४ १५५५२४ 
२०४८४ २०४८४ 
८१५४१ ८१५४१ 
१८२९७० १८२९७० 


८३१३२ ८३१३२ 
५९४६५ ५९४६५ 
५५२८८ ५५२८८ 
१०१०३१ १०१०३१ 


१२१३१ 
३११०४७ 


१२१३१ 
३११०४७ 


२०८८२ २०८८२ 
१३५ २६८४८ २६८४८ 
४६९३५ ४६९३५ 
७६३७० ७६३७० 
१६९०४ १६९०४ 


१२५८ २५०१८७ २५०१८७ 


| | | 
जर 
ae 


३८५८२ 


२५०१८७ 


२५०१८७ २५०१८७ 


(रक्‍कम रुपयात) 


या आदेशान्वये 
एकूण वितरीत 


एकूण 


८०४५ १५९९९८१ १५९९९८१ 


१५९९९८१ १५९९९८१ 


१६०००७६ 


